महसूल विभागातील तहसिलदार/प्रांत 
यांना त्यांच्या जुन्या निर्लेखित 
वाहनांच्या बदली नवीन वाहने खरेदी 
करण्यास मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२३/प्र.क्र.१९/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ जून, २०२३. 


संदर्भ:- 

१) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र.जेपीएस-२०१४/प्र.क्र.११/ई-८, 
दि.०२/१२/२०१७ 

२) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र.जेपीएस-२०१४/प्र.क्र.९/ई-८, 
दि.२१/०४/२०१६. 

३) महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय, क्र.जेपीएस-२०१४/प्र.क्र.१०/ई-८, 
दि.२१/०५/२०१७. 

४) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय,क्र.जेपीएस-२०१४/प्र.क्र.७/ई-८, 
दि.१२/०९/२०१६. 

५) महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय, क्र.जेपीएस-२०१४/प्र.क्र.८/ई-८, 
दि.१०/०१/२०१७. 

६) महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय,क्र.जेपीएस-२०१३/प्र.क्र.३१४/ई-८, 
दि.२१/०४/२०१६. 


७ वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र-वाहन-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/विनियम,दि.२८/०७/२०२०. 
८) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.४०/ई-८, 
दि. २७/०६/२०२२. 
९) नियोजन विभाग,शासन ज्ञापन क्र.डीएपी-१०२२/ प्र.क्र.१३९/ का.१४८१, 
दि.१६/०१/२०२३. 
प्रस्तावना:- 


महसूल विभागातील लेखाशिर्ष “२०५३- जिल्हा प्रशासन” या खाली वेतन आहरीत 


करणाऱ्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना शासकीय वाहनांची अनुज्ञेयता संदर्भाधीन क्र.१ ते ६ च्या शासन 


निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.८ येथील शासन निर्णयान्वये महसूल विभागांतर्गत 


क्षेत्रिय स्तरावर "गतिमान प्रशासन तथा आपात्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण" या योजनेमध्ये 


वाहन अनुज्ञेय अधिकाऱ्यांना नवीन वाहन खरेदीकरीता संबधित जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन 


समितीच्या नियतव्ययामधून निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केळी आहे. महसूली क्षेत्रिय 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२३/प्र.क्र.१९/ई-८ 


अधिकार्‍यांना नैसर्गिक आपत्ती/टंचाई कालावधीत फिरतीची आवश्‍यकता लक्षात घेता, त्यांच्या 


निलेखित वाहनांच्या बदली नवीन वाहन खरेदीस मंजूरी देण्यासाठीचा प्रस्तावा कोकण/ 


पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद / अमरावती व नागपूर महसूली विभागातील क्षेत्रिय कार्यालयाकडून 


शासनास सादर केला आहे. तद्नुसार एकूण ९५ निर्लेंखित वाहनांच्या बदली नवीन वाहन खरेदीस 


मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती व नागपूर महसूली विभागातील सोबतच्या 


सहपत्र-अ मध्ये नमूद केलेल्या ९५ क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या जुन्या निर्लेखित वाहनांच्या बदली 


नवीन वाहने खरेदी करण्यास व तदप्रित्यर्थ येणाऱ्या प्रत्येकी रुपये ८.०० लक्ष (रुपये आठ लक्ष 


फक्त) प्रमाणे एकूण रुपये ७.६० कोटी (अक्षरी रुपये सात कोटी साठ लक्ष) च्या खर्चास खालील 


अटींच्या अधिन राहून शासन मंजूरी देण्यात येत आहे- 


१. निधी उपलब्धते अनुसार, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-वाहन-२०१७/प्र.क्र.४१/ 


१७/ विनियम, दिनांक २८/०७/२०२० च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार सहपत्र- 


अ येथे नमूद क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी रुपये ८.०० लाखाच्या कमाल मर्यादेत (वाहनाची 


किंमत + वस्तू व सेवा कर + टेम्पररी रजिस्ट्रेशन चार्जस + मूल्यवर्धित कर + 


सहाय्यभूत साहित्य (Accessories) इत्यादी अंतर्भूत करुन) वाहन खरेदी करण्यात 


यावी. 


२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 


उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६ व क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४,दिनांक 


२४/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार वाहन खरेदी Gem Portal वरुन विहित 


पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावी. 


३. सदर सहपत्र-अ मध्ये नमूद Moe वाहनांच्या बदली यापूर्वी नवीन वाहने खरेदी 


करण्यात आले नाही, या अटींच्या अधिन राहून नवीन वाहन खरेदीस शासन मान्यता 
देत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२३/प्र.क्र.१९/ई-८ 


२. सदर नवीन वाहन खरेदीवरील खर्च हा सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता जिल्हा 


वार्षिक योजने अंतर्गत "गतिमान प्रशासन तथा आपात्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण" या 


योजनेच्या माध्यमातून नियोजन विभागाने संबंधित जिल्ह्यांना उपलब्ध करून दिलेल्या 


लेखाशिर्षांतर्गग उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययातून अथवा संबधित जिल्ह्यांकडीळ वाहन 


खरेदीसाठी अनुज्ञेय असलेल्या अन्य लेखाशिर्षामधील उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१५६/२०२३/विनियम,व संदर्भ 


क्र.१५७/ २०२३/विनियम,दि.२४/०४/२०२३ व अनौ.संदर्भक्र.१३९/२०२३/व्यय-९,दि.१०/०४/२०२२ 


व अनौ.संदर्भ क्र.१५१ /२०२३,दि.२१/०४/२०२३ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या संमतीने निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०६०८१६०४३५०११९ असा आहे. 


सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नांवाने ‘ 


ATUL ASHOK 
KODE 


(अतुल कोदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. विभागीय आयुक्‍त, कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती व नागपूर. 

२. जिल्हाधिकारी,(सर्व ) 

३. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) -१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर . 
४. उपविभागीय अधिकारी (संबंधित) 

५. तहसिलदार (संबंधित) 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी,(सर्वी 

७. सह सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/विनियम), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. निवड नस्ती, (कार्यासन ई-८), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२३/प्र.क्र.१९/ई-८ 


सहपत्र -अ 
कोकण/पुणे /नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती व नागपूर महसूल क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकारी यांच्या वापरातील 
निलेखित वाहनांचे विवरणपत्र 
अ.क्र. | विभाग | | जिल्हा | वाहन वापरणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे पद | निर्लेखित वाहनाचा क्रमांक 

g | तहसिलदार, मालवण एम एच-०७ जी-२०९१ 

२ तहसिलदार, सावंतव एम एच-०७ जी-२०६५ 

3 सिंधुदुर्ग तहसिलदार, वे एम एच-०७ जी-२०७० 

% तहसिलदार, कणकव एम एच-०७ जी-२०६६ 
ष्‌ तहसिलदार, देवगड एम एच-०७ जी-२०८८ 
६ । उपविभागीय अधिकारी, सावंतवाडी | एम एच-०७ जी-२२२३ 
७ तहसिलदार, दापोली एम एच- ०८ -एफ- ०२२५ 
८ तहसिलदार,खे एम एच- ०८ -एफ- ०१९६ 

९ ee तहसिलदार, गुहागर एम एच-०८ -एफ- १००३ 
१० तहसिलदार, संगमेश्व एम एच- ०८-एफ- १००५ 
3. तहसिलदार, रत्नागिरी एम एच- ०८ -एफ-०१७७ 
१२ तहसिलदार, लांजा एम एच- ०८ -एफ-००८८ 
१३ | तहसिलदार, आटप एम एच.९० एन-०६०३ 
शड anh उपविभागीय अधिकारी,मिरज एम एच-१० एन-५५५ 

सांगली = 

१५ तहसिलदार, विटा एम एच-१० एन-०५६७ 
१६ तहसिलदार, जत एम एच-१० एन-०७४५ 
१७ पुणे तहसिलदार,जुन्नर एम एच-१२ एएच-७६९४ 
डड र तहसिलदार, भोर, एमएच-१२-एएच-८११९ 
१९ उपविभागीय अधिकारी, रा एमएच ०९ -एजी -०२३४ 
२० तहसिलदार,चंदगड एमएच ०९ - एजी -००५५ 
२१ — तहसिलदार, हातकणंगले एमएच ०९ - एजी -०२७० 
२२ OR । तहसिलदार, गडहिंग्लज एमएच ०९ - एजी -०१२० 
२२ तहसिलदार,गगनबावडा एमएच ०९ - एजी -०५०० 
र्ड तहसिलदार, पन्हाळा एमएच ०९ - एजी -०२३२ 
२५ शव अपर जिल्हाधिकारी, मालेगाव एमएच ४१-ए-०९९९ 

२६ उपविभागीय अधिकारी, नाशिक एमएच -१५- एए-२२२२ 
२७ उपविभागीय अधिकारी, कळवण एमएच -१५- एए -०३३३ 
२८ उपविभागीय अधिकारी, निफाड एमएच -१५- बोआर-७००० 
२९ तहसिलदार,येबला एमएच -१५- एए-४११० 
३० तहसिलदार, बागलाण एमएच -४१- ए-००३७ 
३१ नाशिक । तहसिलदार, fe एमएच -१५-एए-४०८० 
२२ तहसिलदार, नाशिक एमएच -१५- एए-३२३३ 
33 तहसिलदार, सुरगाणा एमएच -१५- एए-३०३९ 
RB तहसिलदार, मालेगांव एमएच -४१-ए-५५५ 
३५ तहसिलदार, निफाड एमएच -१५- एए-३०४० 
38 तहसिलदार,सिन्नर एमएच -१५- एए-५१५१ 
२३७ तहसिलदार, नांदगाव एमएच -१५- एए-४११७ 
२८ नंदूरबार । तहसिलदार, नवापूर एम एच-३९- ए-०१८६ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२३/प्र.क्र.१९/ई-८ 


३९ उपविभागीय अधिकारी, जळगांव एम एच-१९ एम-१११ 
४० जळगांव तहसिलदार, चाळोसगांव एम एच-१९ एम-०३५१ 
¥2 तहसिलदार,रा एम एच-१९ एम-०५५८ 
४२ तहसिलदार, एरंडोल एम एच-१९ एम-०५६४ 
¥3 अहमदनगर | उपविभागोय अधिकारी, अ.नगर एम एच-१६ एन-५०२ 
ca उपविभागीय अधिकारी, व एम एच-१६ एन-००५० 
४५ तहसिलदार,पाथडी एम एच-१६ एन-९९०० 
न तहसिलदार, शेवगाव एम एच-१६ एन-९०९० 
७ तहसिलदार, अ.नगर एम एच-१६ एन-९००९ 
ड्ट तहसिलदार, कोपरगाव एम एच-१७ एएन-३३३ 
४९ तहसिलदार, संगमनेर एम एच-१७ क्यु-९९ 
Go तहसिलदार,जामखे एम एच-१६ एन-२७७ 
QR तहसिलदार, एम एच-१७ डब्ल्यू-००९० 
ष्र - “ite तहसिलदार, अर्धाप एम एच-२६-आर-०१११ 
नांदेड 7 
Pe) तहसिलदार, देगलूर एम एच-२६-आर-०२२२ 
Gy तहसिलदार,भूम एम एच-२५-सी-६३०९ 
GG उस्पानाआद at धकारी,भूम एम एच-२५-सी-६३८० 
Qk ।_ परभणी | तहसिलदार, सोनपेठ एम एच-२२-डी-७०७० 
Glo | तहसिलदार, भातव एम एच -२७-एए-१०९ 
ष्ट तहसिलदार, धारण एम एच -२७- एए-०५०७ 
५९ ee EG एम एच -२७-एए-००९० 
Go तहसिलदार, अचलपूर एम एच -२७-एए-५६५ 
६१ तहसिलदार,अमराव एम एच -२७-एए-०११२ 
GR उपविभागीय अधिकारी, धारण एम एच -२७-एए-०५६६ 
&3 तहसिलदार, नांदुरा एम एच -२८-सी-६५६५ 
&Y apart तहसिलदार, मेहकर एम एच -२८-सी-६३६३ 
Ru उपविभागीय अधिकारी, मेहकर एम एच -२८-सी-६१६१ 
६६ तहसिलदार, जळगांव जाम एम एच -२८-सी-६१०८ 
६७ उपविभागीय अधिकारी, अकोला एम एच -३०-एच-२०१ 
GC अकोला । उपविभागीय अधिकारी,बाळापुर एम एच -३०-एच-००११ 
व्र उपविभागीय अधिकारी अव एम एच -३०-एच-२०२ 
७० अपर धकारी,यवतमाळ एम एच -२९-एम-९२९९ 
७१ यवतमाळ । उपविभागीय अधिकारी,केळापूर एम एच -२९-एम-९६०१ 
७२ उपविभागीय अधिकारी, राळेगांव एम एच -२९-एम-९६४८ 
७३ | वाशिम | तहसिलदार, कारंजा एम एच -३७-ए-४०२१ 
७४ । नागपूर उपविभागीय अधिकारी, काटोल एम एच-४०-एफ-०३ 
७५ नागपूर । तहसिलदार, 3 एम एच-३१-एजी-९९९० 
७६ उपविभागीय अधिकारी,रामटेव एम एच-३१-एजी-९४५८ 
७७ उपविभागीय अधिकारी, हिंगणघाट एमएच-३२-ए-२७४७ 
७८ वर्धा । तहसिलदार,आवी, एमएच-३२-ए-२७३७ 
७९ तहसिलदार, आष्ट एमएच-३२-जे-००६५ 
८० | गडचिरोली | तहसिलदार, मुलचेरा एमएच-३३-सी-०२६३ 
८१ —_ उपविभागीय अधिकारी, ब्रम्हप एमएच-३४-८४९१ 
CR तहसिलदार, TST एमएच-३४-८४९३ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२३/प्र.क्र.१९/ई-८ 


८३ तहसिलदार, बल्लारपूर एमएच-३४-८३१३ 
x तहसिलदार, साव एमएच-३४-८४९२ 
Cu तहसिलदार, नागभिड 'एमएच-३४-८४९६ 
८६ तहसिलदार, गोंडपिप एमएच-३४-८४०१ 
८७ तहसिलदार,चंद्रपूर एमएच-३४-८४९७ 
८८ तहसिलदार, जिव 'एमएच-३४-८२७१ 
८९ तहसिलदार,वरोरा एमएच-३४-८३३३ 
९० तहसिलदार, भद्राव एमएच-३४-८३१२ 
९१ तहसिलदार, पव एमएच-३६-२०४९ 
९२ उपविभागीय अधिकारी, साव एमएच-३६-२०२३ 
९३ भंडारा | तहसिलदार, लाख एमएच-३६-२०२४ 
7 तहसिलदार, तुमसर एमएच-३६-२०३८ 
Ru तहसिलदार, लाखांदूर एमएच-३६-२०४८ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


